महिला व बाल विकास किभागांतर्गतच्या 
अधिसूचित सेवांचे Business Process Re- 
engineering करण्याकरिता विभागातील 
तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः समन २०२४/प्र.क्र.१०/कार्या-१६ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुबई-४०००३२ 


दिनांक: ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन परिपत्रक - 


(१) 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा. मुख्य आयुक्त, 
राज्य सेवा हक्क आयोग मुंबई यांनी महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे Business 
Process Re-engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्‍तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत निर्देशित 
केलेले आहे. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यास गटांची नेमणूक करण्यात येत आहे 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्त. अंर्तगत सेवांसाठी 


खालीलप्रमाणे अभ्यास गट स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पद 
शिण आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. अध्यक्ष 
२ | विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, पुणे. सदस्य 
३ | विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, औरंगाबाद. सदस्य 
=a विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, नाशिक. सदस्य 
५ | विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, अमरावती. सदस्य 
६ = | विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, नागपूर. सदस्य 
| 6 | विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, कोकण. सदस्य 
८ | उपायुक्त (प्रशासन), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. | सदस्य सचिव 
Q) आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना , नवी मुंबई अंर्तगत सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यास 
गट स्थापन करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पद 
[ie १_| आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , नवी मुंबई. अध्यक्ष 
२ | उपायुक्त (अंगणवाडी), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , नवी मुंबई. सदस्य 
३ | उपायुक्त (आरोग्य पोषण), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , नवी मुंबई. सदस्य 
i जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल विकास, (जिल्हा परिषद) सदस्य 
औरंगाबाद. 
५ | उपायुक्त (प्रशासन), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , नवी मुंबई. सदस्य सचिव 


(३) अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 


(१ अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व सुरळीत 


करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे 
(2) Common Application form तयार करणे 
(3) Digi-locker att सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे : 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समन २०२४/प्र.क्र.१०/कार्या-१६ 


(४) अधिसूचित सेवाबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 
(५) सर्व सेवांचा आढावा घेऊन नवीन सेवा अधिसूचित करण्याबाबत शिफारस करणे. 
(8) अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी:- 
सदर अभ्यास गटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. उपरोक्‍त अभ्यास गटांनी आपल अहवाल 
चार महिन्यात शासनास सादर करावा. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०६१२३६२६८९३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA 1 BHALWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=38d121bf4a170d16dacf98520f0ac44551976931d2758148 
ccaa24d1fb27b9df, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B H A |W A N F HecOFACESSTSeDCDIGEC2A c=RAIENDEAT BHALVANE 
(रा.ता.भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना , नवी मुंबई. 
४. संचालक,माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५. संचालक, महाआयटी, मुंबई. 
६. मुख्य आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग मुंबई. 
७. राज्य सेवा हक्क आयोग, छत्रपती संभाजीनगर. 
८. राज्य सुचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना Hs (NIC), महाराष्ट्र, ११ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,मुंबई. 
९. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१०. निवडनस्ती कार्यासन - १६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


